महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख:- ०६ जुले, 2023 


संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा समक्रमांक दिनाक ३०.०६.२०२२. 
२) राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र. विका/सेहआ/नाग/ 
प्रतिनियुक्‍ती/२३/४२, दिनाक १६.०५.२०२३. 


शासन आदेश 

श्री.सुनिल आ.कांबळे, कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांची सेवा संदर्भाधीन 
दिनाक ३०.०६.२०२२ च्या आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळील राज्य लोकसेवा हक्क 
आयोग, नागपूर महसुली विभाग, नागपूर या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर प्रतिनियुक्तीने प्रथमत: एक 
वर्ष कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यानुसार श्री. सुनिल कांबळे, कक्ष अधिकारी हे दिनाक 
०८.०७.२०२२ पासून उक्त नमूद कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्री.कांबळे यांचा उक्त कार्यालयातील 
प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी दिनाक ३०.०६.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. आता या आदेशान्वये, श्री.सुनिल आ.कांबळे, कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, नागपूर महसुली विभाग, 
नागपूर या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस सेवानिवृत्ती दिनांकापर्यंत 
म्हणजेच दिनांक ३०.०९.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०६१५४६४४३७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VINAYAK 
BABURAO ; 
MANE SATA neo NINE 
( वि.बा.माने) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
NERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

"5096 


) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) सह/उप सचिव (आस्थापन), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) उपसचिव, (लोकशाही दिन कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 


महाराष्ट्र राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
आयुक्त, राज्य सेवा हक्‍क आयोग, नागपूर महसुली विभाग, नागपूर. 

श्री.सुनिल आ.कांबळे, कक्ष अधिकारी, राज्य सेवा हक्क आयोग, नागपूर महसुली विभाग, नागपूर. 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब) 


